जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर येथील इमारत 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यास 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.१०६/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ०४ मार्च , २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-२०१६ /प्र.क्र.११३ / 
आरोग्य-३अ, दि. ०५.११.२०१६ 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष- 
३/टे.६/जिरुसोलापूर१००खाटासुधाप्रमा/७००४-०५/२१, दिनांक १६.०४.२०२१ 
प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन अनुक्रमांक 9) येथील दि.०५.११.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, सोलापूर 


येथील १०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय व १०० खाटांचे महिला व नवजात शिकु रुग्णालय इमारत 


बांधकामास प्रत्येकी रु.२०३३.९० लक्ष एवढ्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व नकाशांना प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात आळी होती. आता सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांनी उपरोक्त 


संदर्भाधीन अनुक्रमांक २) येथील दिनांक १६ एप्रिल, २०२१ च्या पत्रान्वये, Yoo खाटांचे जिल्हा 


रुग्णालय या इमारतीच्या बांधकामाचे कामाच्या किंमतीमध्ये वाढ होत असल्यामुळे अंदाजपत्रकास 


सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर HSS आहे. सदर १०० खाटांच्या जिल्हा 


रुग्णालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाचे सुधारीत अंदाजपत्रक व आराखडे सहायक अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम युनिट क्रमांक १, सोलापूर यांनी तयार केळे असून कार्यकारी अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर , अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर, 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे , उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, 


पुणे तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक, सोलापूर यांनी साक्षांकित केळे आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.१०६/ आरोग्य-३अ 


सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयाचा उपरोक्त प्रस्ताव शासनाच्या 


विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर येथीळ रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामाच्या रु. 


३८,३१,१७,३८४/- ( रुपये अडतीस कोटी, एकतीस लक्ष, सतरा हजार, चौ-यांशी फक्त) इतक्या 


रक्‍्कमेस खालीलप्रमाणे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र a a मूळ प्रशासकीय | सुधारीत अंदाजित | अधिक्य रुपये | अधिक्य कारण अथवा 
मान्यता बदलाबाबत प्राधिकरण 
| बाब | किंमत (रुपये) किंमत (रुपये) किंमत (रुपये) संदर्भ 
es २ 3 v & & oe 
अ | स्थापत्य (विद्युत व पाणीपुरवठा सोडुन सर्व) 
१ मुळ | मुख्य इमारत १४०४००५७५० | २४४३२४२३० | १०३९१८४८० | LAS प्रशासकोय मान्यता 
बाबी ।(_ अंदाजपत्रक हे दरसुची 
२ संरक्षक भिंत २०००००० ४००७१०५ २००७१०५ ।सन २०१२-१३ वर 
aS आधारीत असुन, तांत्रिक 
३ अंतर्गत काँक्रिट २०००००० १९१२६२३६५८ ९२६३६५८ | मान्यता अंदाजपत्रकातील 
wet दर हे सन २०१७-१८ 
डु ण खनिज ठा १०३७६५३ १०३२७६५२३२ | दरसुचीचे आहेत. तसेच 
न निविदा स्विकृती सन 
ष्‌ बांधकाम साहित्य वित १२५४१५५ १२५४१५५ | २०१९-२० च्या दरांशी 
तपासणी तुलना करुन करण्यात 
६ ee | तळ || ३२२४०२४५ २२२४०२४५ । आलेली आहे. २. मूळ 
प्रशासकीय मान्यता 
एकुण a (2) WV VCORQLO २९४१२७०४६६ १४४९७२१२९६ अंदाजपत्रकापेक्षा प्रत्यक्षात 
इमारतीच्या क्षेत्रफळात 
र a पोस्ट मार्टम रुम — BOGS ४०५८१५० | वाढ झालेली असल्याने ३. 
C RCC गटार — ५०१५५६९ व | ees पावा 
ग अंदाजपत्रकामध्ये 
नानक इमारतीचे बांधकाम तळ 
'एकुण अ (२) ---- ९०७३७१९ ९०७३७९९, जला... २ aaa अशी 
एकुण अ | ९४४४०५८७८० | २६७१९०७११४ | १२२७०१९३६४ | प्रस्तावित आहे. Tay 
मा. मंत्री, सार्वजनिक 
आरोग्य, यांच्या 
दि.२८/११/२०१७ रोजीच्या 
प्रकल्पाच्या सादरी 
करणावेळी मा. मंत्री 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.१०६/ आरोग्य-३अ 


महोदय यांनी सदर 
इमारतीची क्षमता १०० 
खाटांऐबजी Yoo खाटांचे 
करण्याच्या सुचना आदेश 
दिलेले असल्याने, सदर 
इमारतीचे आर.सी.सी 
संकल्पन (तळ 
मजला--४) असे करण्यात 
आलेले आहे. 
“ब. 
९ । मुळ | विद्द्यृतिकरण ५ ७०२०२८८ १९९५५००० १२९३४७१२९२ | ४. मूळ प्रशासकोय 
बाबी । टक्के (अंर्तगत) मान्यता अंदाजपत्रकामध्ये 
१० विद्द्यृतिकरण ६ ८४२४३४५ ७४४२००० 0९८२३४८ | हरित इमारत संकल्पनेचा 
टक्के (बाहय) समावेश नाही, शासनाच्या 
निर्देशाप्रमाणे सदर इमारत 
एकुण ब (१) | १९१५४४४६३३ २७३९७००० ११९५२३६७ । हरित इमारत करीता 
११ | नवीन । निरंक a) (| (aan नोंदणी केलेली असुन, 
बाबी हरित इमारत संकल्पनेच्या 
एकुण ब (२) a a = कामांमुळे (संदर्भ परिशिष्ठ 
mY) 
एकुण ब | १५४४४६३३ २७३९७००० ११९५२३६७ ।५. मूळ प्रशासकोय 
mgt 11111" | मान्यते मध्ये संरक्षक भिंत 
क १४४.०० मोटर ग्रहित 
१२ | मुळ । पाणी पुरवठा व ७०२०२८८ व (-)७०२०२८८ | धरण्यात आलेली होती. 
बाबी । मलःनिसारण प्रत्यक्षात उपमुख्य 
१२ फर्निचर २५००००० २५००००० ॥__ ब .| वास्तुशास्त्र यांच्या 
अद्ययावत 
शड जल पुनर्भरण ७०२०२८८ डत (- ७०२०२८८ | आराखड्यानुसार 
gq अग्निशमन यंत्रणा 2000000 १२११०५६००० १००७०५६००० इमारतीस शोभेल अशी 
समोरील बाजूची संरक्षक 
१६ पोर ऊजा ब पथ १०००००० १३५०००० ३५०००० भिंत नव्याने करण्यात येत 
दिवे यंत्रणा आहे. (संदर्भ परिशिष्ठ 
१७ अस्तित्वातिल १४०४०५८ नट (-) १४०४०५८ | क्र.५) 
जुनी इमारत पाडणे ६.मुळ प्रशासकिय 
एकूण क (१) | १९९४४६३४ | ९१९४९०६००० | () ८०३८६३४ | मान्यता अंदाजपत्रकामध्ये 
अंतर्गत कॉक्रिट सस्ते 
१८ | नबीन | निरंक --- क ---- १३०.०० मीटर लांबचे 
बाबी ग्रहित धरण्यात आलेली 
एकुण क(२) ae ae ee ald. तथापि अद्ययावत 
एकुण क | १९९४४६३४ | १९४९०६००० | (५०३८६३४ | आराखड्यानुसार सदरची 
१९ कस्मिक निर ५६१६२३० ९०७४६७४2 | पश्‍३०पटट लांबी ६ मोटर 
¥% इतको करणे आवश्यक 
२० भाववाढ १०% १७९७९५०२ २६८६६८७१ ८८८७३६९ ळा (लभ (परिशिक 
एकुण ड २३५९५७३२ ३७६१३६८६१९ १४०१७८८७ ७. अधिष्ठता, डॉ. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.१०६/ आरोग्य-३अ 


मुळ 
बाबी 


आ(९)--ब(१)--क 
(१) 


२०३३९०७४४९ 


३७४०४३६६५ 


१७०६५२९१६ 


व 
बाबी 


आअ(२)--ब(२)--क 
(२) 


९०७३७१९ 


९०७३७१९ 


बैशपायन स्मृति शासकिय 
महाविद्यालय यांच्या 
मुलांच्या बस्तीगृहासाठी 
पुर्षकडील रस्ता 
कायमस्वरुपी 
करण्यासाठी मंजुर वास्तु 
मांडणी आराखडयामध्ये 
बदल झाल्याने, जिल्हा 
रुग्णालयाची ईमारत जागा 
ही संपुर्ण आवराच्या 
सखल पातळीमध्ये 
बांधकाम केल्याने 
अतिरिक्त मजला वाढ 
झालेली आहे. 
८. सदरची इमारत 
अद्ययावत प्रकारची होणार 
असल्याने दोन 
रखवालदार खोली व 
इमारतींच्या देखभाल व 
दुरुस्तीसाठी सेवा केंद्र 
(बांधकाम विभागाचे) 
नव्याने प्रस्तावित 
करण्यात येत आहे. 
९. मूळ प्रशासकीय 
मान्यता अंदाजपत्रकामध्ये 
१२% सेवा कराचा 
समावेश नाही. परंतु 
तांत्रिक मंजुरी 
अंदाजपत्रकामध्ये 
समाविष्ठ असल्याने 
(संदर्भ परिशिष्ठ क्र. ६) 
१०. चालू दर सूचितील 
फरकामुळे, विद्युत 
कामाच्या 
अंदाजपत्रकामध्ये वाढ 
होत असल्याने प्रकल्पाच 
किमंतीमध्ये बाढ होत 
आहे. 


एकुण 


अ--ब--क 


२०,३३,९०,७४९ 


३८, ३१,१९७, ३८४ 


१७,९७, २६,६३५ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.१०६/ आरोग्य-३अ 


अटीव शर्ती :- 


9) 


4) 


&) 


७) 


काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत AHIR 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घ्यावे. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१२/प्र.क्र. 


१७७/तां.क.१, दि. Io जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 


तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 


दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द 


करण्यात याव्यात. 


सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध 


निधी मधून करण्यात यावे. 


सदर जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर येथील रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामाच्या सुधारीत 


प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास व्यय अग्रक्रम समितीने खालील अटींच्या अधीन राहून सहमती 


दर्शविली आहे. खालील अटींची पूर्तता करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उपसंचालक, आरोग्य 


सेवा, पुणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक, सोलापूर व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 


विभाग, सोलापूर यांची राहील. 


अ) योजनेची अंमळबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, cvc तत्वे, वित्तीय 


मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे याची सर्वस्वी जबाबदारी विभागाची राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.१०६/ आरोग्य-३अ 


ब) सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक 


क्षेत्रीय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची 


तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. 


33 सदर बांधकामांवरील होणारा खर्च मुख्यलेखाशिर्ष “४२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 


आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य ), ११० -रुग्णालये व 


दवाखाने, (०१) (अ) - पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना-इमारती, (००) (09)- मोठी बांधकामे (४२१० 


००१४), ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून 


भागविण्यात यावा. 


8. सदर ar निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


६४/२०२१/इमा-२, दि.२०/०५/२०२१ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार, मा. उपमुख्यमंत्री महोदय 


यांच्या अध्यक्षतेखालील व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत 


समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार, मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळीलळ उच्चाधिकार सचिव 


समितीने दि.२४.०२.२०२२ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/ 


प्र.क्र.३3० /2093 /विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिळा, उपविभाग- 


पाच मधीळ अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०४१३३०५७९५१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/ प्र.क्र.१०६/ आरोग्य-३अ 


प्रत, 


र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI KENDRE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC 
D E E PA K N IVA RTTI| HEALTH DEPARTMENT, postalCode=400032, ‘Maharashtra, 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd76998906ed5012a776fb 
5072661d97c2c56c9, 
pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1FF33CD1AD8C6B9, 
KE N D R E ialNumber=C351F74FB3439ACA7 1466FCFBB2509C3310AE753 
E395A89FFA7C6E3887B0AADF, -DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.03.04 16:25:12 +05'30' 


(दी. नि. केंद्रे 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / Sal व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 


नागपूर. 


. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


. संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 


. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 


. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर 


जिल्हा ated चिकित्सक, सोलापूर 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 


११.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 


१२.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१४.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१५.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


